वन विभागाची पुनर्रचना- प्रसिध्दी व माहिती विभागाची 
स्थापना या योजनेत्तर योजनेमधील अंधारखोली 
सहाय्यक (Dark Room Assistant) या अस्थायी 
पदास सन २०२२-२३ मध्ये चालू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम -२०२२/प्र.क्र.२४/फ-२ 
हुतात्मा राजगूरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २१ मार्च, २०२२ 


१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२१/प्र.क्र.२८/फ-२ 
दि. ३०/०९/२०२१ 

३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे 
पत्र क्र.जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.५१ (२१-२२/२५९, दि.०९/०२/२०२२ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.२२/०२/२०२२ 


शासन निर्णय :- 


वन विभागाची पुनर्रचना अंतर्गत “प्रसिध्दी व माहिती विभागाची” स्थापना या योजनेत्तर 
योजनेमधील 'अंधारखोली सहाय्यक* या अस्थायी पदास संदर्भीय क्र.२ वरील दि.३०.०९.२०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत चालु ठेवण्यास शासनाची मंजुरी 
देण्यात आली होती. सदर मुदत दि.२८.०२.२०२२ रोजी संपृष्टात आली आहे. खालील 
विवरणपत्रातील १ अस्थायी पद वन विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधात समाविष्ट असल्याने या 
१ अस्थायी पदास वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय दि.२२.०२.२०२२ च्या अधिन 
राहून दि.०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


पदसंख्या 


शिळ जि अंधार खोली सहाय्यक (Dark Room Assistant) (.. _ की. ' | 


de 1 __ कत... ह. 


झासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम -२०२२/प्र.क्र.२४/फ-२ 


२. या पदांवर होणारा खर्च -प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर) ०१ वनीकरण 
१०१ वनसंवर्धन विकास व पुनर्निर्मिती (०१) प्रशासन व संरक्षण (०१) (०१) प्रशासन व संरक्षण योजनेत्तर 
(२४०६ ००९६) ०१ वेतन या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२३ मध्ये उपलब्ध होणा-या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/ 
आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 

8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२११४४१५९८६१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


itally signed by SUNIL PANDURANG PANDHARE 
IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 


DN 
S U N | L P A N D ) U RA N G FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mal hi 
2.5.4.20=7f8747924 1 5b92ba5 19384cacb4 1b53a89cf93dbd96d4be1f7d 


'fb6326eed47, 


pseudonym=E356063E1710100620E953749C8FAGF85E9A 1 54E, 

P A N D H A R E ‘ialINumber=8B7DC58E83C9774E44 1 9A7AEEAC77EAE7CDEA272D75 
9DFB29451BCFE7E3F04C9, ‘SUNIL PANDURANG PANDHARE 
Date: 2022.03.21 14:43:31 +05'30' 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रतिलिपी :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
3) अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्वी/मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 
४) प्रसिध्दी व माहिती अधिकारी (वने), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
५) प्रसिध्दी व माहिती अधिकारी (वने), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर 
७) वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-४/ वित्तिय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 

८) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१०) कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवडनस्ती, महसूल व वन विभाग, फ-२ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


